उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग (खुद्द), मंत्रालय, 
मुंबई या विभागासाठी दि. ०१.०१.२०२१ ते 
दि. ३१.१२.२०२१ या कालावधीत प्रिंटरचे 
रिसायकलिंग टोनर  पुरविण्याकरीता 
पुरवठाधारकाची नियुक्‍ती करण्याबाबत- 

मे. अँक्टीव्ह एंटरप्रायझेस (M/s Active 
Enterprises), बोरीवली (पू), मुंबई 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षणविभाग, 
शासन शुद्धीपत्रक क्र. संकीर्ण-२०२०/प्र. क्र. १५/नोंदणी शाखा, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १५ फेब्रुवारी २०२२ 


संदर्भ : शासन निर्णय समक्रमांक दि. ०६.०१.२०२१. 


शासन शुद्धीपत्रक : 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग (खुद्द), मंत्रालय, मुंबई या विभागासाठी दि. 09.09.2029 ते दि. 
39.92.2029 या कालावधीत प्रिंटरचे रिसायकलिंग टोनर पुरविण्याकरीता पुरवठाधारकाची नियुक्‍ती 
करण्याबाबत संदर्भाधीन शासन निर्णय दि.०६.०१.२०२१ मधील विषयात पुरवठादाराच्या नियुक्तीचा 
कालावधी "दि. ०१.०२.२०१९ ते दि. ३१.०१.२०२०" असा नमूद करण्यात आला आहे. सदर कालावधी 
"दि. ०१.०१.२०२१ ते दि. ३१.१२.२०२१" असा वाचावा. तसेच, प्रस्तावनेच्या पहिल्या ओळीत आणि 
शासन निर्णयाच्या पहिल्या परिच्छेदातील नमूद करण्यात आलेल्या " दि.०६.०१.२०२१ ते 
दि.०५.०१.२०२२ "या कालावधीऐवजी "दि. ०१.०१.२०२१ ते दि. ३१.१२.२०२१" असे वाचावे. 


2. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२२०२१५१६३५०५८९०८ असा आहे. हे शासन 
शुद्धीपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by PRATAP PANDURANG LUBAL 
Date: 2022.02.15 16:37:29 +05'30' 


(प्रताप पां.लुबाळ ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति : 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य ,मंत्रालय, मुंबई, 

प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२, 
विकास आयुक्त, उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई, 
संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई, 

५. वित्त विभाग (वि.सु.), विनियम कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई- ३२, 


Cc Aw A -O 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र. क्र. १५/नोंदणी शाखा, 


. उप सचिव (साशि), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२, 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई, 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई, 

. afer व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१०. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

११. मे. Sache एंटरप्रायझेस (M/s Active Enterprises), बोरीवली (पू), मुंबई, 
१२. कक्ष अधिकारी (रोख शाखा), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२, 
१३. कक्ष अधिकारी (नोंदणी शाखा), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१४. निवडनस्ती (Tectia. 


“0 (२ GF & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


